महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी 
साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना 
दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी 
शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम निश्चित 
करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०२१/प्र.क्र.४४/३-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना 
दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमी पोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्‍कम निश्चित करण्यासाठी 
श्री. राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली 
एक समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना 
दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमी पोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्‍कम निश्चित करण्यासाठी 
समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या समितीची रचना SISTA राहील :- 


१. श्री. राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (वि. सु.), वित्त विभाग, मंत्रालय - अध्यक्ष 

२. श्री. TER गायकवाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - सदस्य 

३. श्री.अनिल कवडे, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, - सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. श्री.विद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई - सदस्य 

५. श्री.ए.आर.देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक - सदस्य 
मर्यादित, मुंबई 

६. श्री.मंगेश तिटकारे, सह संचालक (अर्थ, साखर आयुक्तालय, पुणे - सदस्य सचिव 

समितीची कार्यकक्षा : 


१) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विविध सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांना 
दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्‍कम (मुद्दल + 
व्याज) निश्चित करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०२१/प्र.क्र.४४/३-स 


२) नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 


लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड या बँकांना शासकीय थकहमीपोटी 


शासनाने देय असलेली रक्‍कम (मुद्दल + व्याज) निश्चित करणे. 


3) वरीलप्रमाणे बँकांना शासकीय थकहमीपोटी देय असलेली रक्‍कम संबंधित बँकांना अदा 


करण्याचा कालावधी निश्चित करणे. 


२. समितीने तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करावा. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२२१२३४४६५४०२ असा आहे. हा SAS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Oe None 2-2 on Marketing 


2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a9753171 1f1ef9f3e78de039be6cabb4492 
9032069507, 


Ramesh Pimpale णा 
( प्रशांत र. पिंपळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) श्री.राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (वि. सु.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) श्री.शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८) श्री.अनिल कवडे, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) श्री.मंगेश तिटकारे, सह संचालक (अर्थ) साखर आयुक्तालय, पुणे 
) श्री.विद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित,मुंबई 
११) श्री.ए.आर.देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या., मुंबई 
) व्यवस्थापकीय संचालक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नांदेड/ उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक. 


१३) वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२ (अर्थोपाय शाखा) 

१४) कार्यासन १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑडिनेटर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६ निवडनस्ती (३-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


